RNI No. MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ५ , अंक १६ ( २ ) ] 


गुरुवार , 


मे 


३० , २०१९ / ज्येष्ठ ९, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक २२ 


मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव 

पोट निवडणूक - २०१९ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९ ४९ चे अनुसूची प्रकरण १ (१९ ४९ चा मुंबई ५ ९ ) 

अधिसूचना 

क्र ./मामनपा/निवडणूक /१४ ९/ २०१ ९ 
म . राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांचे कडील आदेश क्रमांक रानिआ/ मनपा-२०१९/ प्र.क्र .३ / का -५, दिनांक २४ मे २०१९ 
अन्वये मालेगाव महानगरपालिकेच्या पोट निवडणूक - २०१९ करीता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्या नुसार मी , 
किशोर बोर्डे, आयुक्त , मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव या जाहीर प्रकटनाद्वारे मालेगाव महानगरपालिका, पोट निवडणूक 
२०१९ चा खालीलप्रमाणे नमूद केलेला कार्यक्रम जाहीर करीत आहे : -- 

परिशिष्ट 


.. 


अ.क्र . 


दिनांक 


निवडणुकीचा टप्पा 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


३० मे २०१ ९ 


महानगरपालिका आयुक्त यांनी निवडणूक 
कार्यक्रमाची सूचना शासन राजपत्र व स्थानिक 
वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्याची तारीख 


( गुरुवार) 


२ 


३० मे २०१ ९ ते ६ जून २०१९ 


नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने 
निश्चित केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरिता 
उपलब्ध असण्याचा कालावधी 


( गुरुवार ते गुरुवार ) 


भाग दोन - २२–१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे ३० , २०१९ / ज्येष्ठ ९, शके १९ ४१ 


३ 


वरील नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा कालावधी 


३० मे २०१९ ते ६ जून २०१ ९ 


( गुरुवार ते गुरुवार) 


( रविवार दिनांक २ जून २०१ ९ रोजी व दिनांक ५ जून २०१९ या 
सार्व. सुट्टीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार 


नाहीत .) 


नामनिर्देशनपत्राची छाननी 


७ जून २०१ ९ 


( शुक्रवार ) 


छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची 
यादी प्रसिद्ध करण्याचादिनांक 


६ 


उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


१० जून २०१ ९ 


( सोमवार) 


७ 


निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 


११ जून २०१ ९ 


( मंगळवार) 


८ 


अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या 
उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक 


११ जून २०१ ९ 


(मंगळवार ) 


९ 


मतदान 


२३ जून २०१ ९ 


(रविवार) 


१० 


मतमोजणी 


२४ जून २०१ ९ 


( सोमवार ) 


११ 


निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे राजपत्रात 
प्रसिद्ध करणे 


२७ जून २०१ ९ 


( गुरुवार) पर्यंत 


तसेच मा . आयुक्त , मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव यांनी त्यांना महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य 
यांचे आदेश क्रमांक रानिआ /मनपा / २०११/प्र.क्र .१६/ का -५ , दिनांक १२ मार्च २०१५ नुसार प्राप्त अधिकारानुसार इकडील आदेश 
जा . क्र . मामनपा / आ.कार्या/२२/ २०१ ९, दिनांक २७ मे २०१ ९ अन्वये उपरोक्त निवडणूक कार्यक्रमानुसार जरूर ती कार्यवाही पार 
पाडण्यासाठी खालील तक्त्यातील रकाना (२) मधील अधिकारी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या रकाना क्रमांक ( ४ ) मधील 
प्रभागांकरिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे ३० , २०१९ / ज्येष्ठ ९, शके १९ ४१ 


३ 


अ.क्र . 


निवडणूक निर्णय अधिकारी 


नामनिर्देशनपत्रांची स्वीकृती इत्यादी 

कार्यवाही करण्याचेठिकाण 


सुपूर्द करण्यात 
आलेले प्रभाग 


एकूण 


प्रभाग 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


६ जागा ( क ) 


०३ 


श्री. नितीन कापडणीस, उपायुक्त प्रभाग कार्यालय क्र.२, हजार खोली, 
( प्रशासन), मालेगाव महानगर- | डॉ . आंबेडकर उद्यान जवळील शाळा 
पालिका, मालेगाव . 

इमारत, मालेगाव. 


रकाना क्र . ( ४) मधील संबंधित प्रभागाची नामनिर्देशनपत्र ( Nomination Papers) कोणत्याही मतदाराने ऑनलाईन ४ ( चार ) 
फॉर्म म. राज्य निवडणूक आयोगाचे http://panchayatelection.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर नामनिर्देशनपत्र भरावे 
व त्याची प्रिंट आऊट घेऊन त्यावर उमेदवार, सूचक व अनुमोदक यांची स्वाक्षरी घेऊन नामनिर्देशनपत्र ( Nomination Papers ) 
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे विहित दिनांक ३० मे २०१ ९ ते ६ जून २०१ ९ ( सकाळी ११-००ते दुपारी ३-०० ) वाजेपर्यंत 
त्यांचे संबंधित कार्यालयात स्वीकारतील. ( रविवार , दिनांक २ जून २०१९ व दिनांक ५ जून २०१९ या सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी 
नामनिर्देशपत्र स्वीकारण्यात येणार नाहीत .) 


उपरोक्त निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशनासंबंधी इतर सर्व कार्यवाही निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या वरील 
तक्त्यात नमूद रकाना क्र . ( ३ ) या ठिकाणचे कार्यालयातच होईल. 


: 


ठिकाण : मालेगाव, 
दिनांक : ३० मे २०१ ९ . 


किशोर बोर्डे , 

आयुक्त, 
मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


